नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षापलिकडे अथवा ज्यांची अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण 
झाली आहेत sat अधिकाऱ्यांची शासन सेवेत राहण्याची 
पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी पुनर्विलोकन समिती गठित 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-११२३/प्र.क्र.९४/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २/१/२०२४. 
संदर्भ :- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १०/६/२०१९. 
(२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.पुनर्वि-११२२/प्र.क्र.४४/ का.१४२७, 
दिनांक ११/७/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १०(४ व नियम ६५ 
अनुसार सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम, संशयास्पद सचोटीच्या गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
अधिकारी यांचे त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर 
सेवा पुनर्विलोकन करून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाद्वारे एकत्रित कार्यपध्दती विहित केलेली आहे. त्यानुसार 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची 
त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलीकडे अथवा ज्यांची अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाली 
आहेत अशा अधिकाऱ्यांची शासन सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी 
पुनर्विलोकन करून शिफारस करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली होती :- 


षि अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अध्यक्ष 
नियोजन विभाग 

२ सहसचिव / उपसचिव (का.१४२७), सदस्य 
नियोजन विभाग 

३ _ श्री. सं. कृ. भोसले, सदस्य 
उपसचिव, नियोजन विभाग 

४ अवर सचिव (का.१४२७), सदस्य सचिव 
नियोजन विभाग 


सदर समितीमधील सदस्य श्री. सं. कृ. भोसले, उपसचिव, नियोजन विभाग हे नियत 


वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी श्रीमती दीपा ठाकूर, 
उपसचिव, नियोजन विभाग यांची सदस्य म्हणून VATA करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-११२३/प्र.क्र.९४/का.१४२७ 


शासन निर्णय :- 


Fawr विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 


आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलीकडे 
अथवा ज्यांची अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, sen अधिकाऱ्यांची शासन सेवेत 
राहण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी पुनर्विलोकन करून शिफारस करण्यासाठी पुनर्विलोकन 
समितीचे पुढीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे :- 


पपा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अध्यक्ष 
नियोजन विभाग 
२ सहसचिव / उपसचिव (का.१४२७), सदस्य 
नियोजन विभाग 
३ | श्रीमती दीपा ठाकूर, सदस्य 
उपसचिव, नियोजन विभाग 
8 अवर सचिव (का.१४२७, सदस्य सचिव 
नियोजन विभाग 
2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०२१२४६१७५७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
PRAKASH DEP ARTE 


2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93bef8 
56fb92941b9d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B A B A N RA O G H A D ) G E serialNumber=77E1 EBA3AEC9A067541 ODB6FA1A645387767 189322 
F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 


Date: 2024.01.02 12:45:51 +05'30' 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(१ प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
(२) सहसचिव / उपसचिव, नियोजन विभाग, (का.१४२७) मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
(३) श्रीमती दीपा ठाकूर, उपसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
(४) अवर सचिव, नियोजन विभाग, (का. १४२७), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

(५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


